सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
जाहिरात व प्रसिद्धी योजनेंतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : हातमाग-२०१९/२८२/प्र.क्र.६६/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा : 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग-२०१९/२८२/प्र.क्र.६६/टेक्स-२३ 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९. 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ 
पुढील प्रमाणे आहे. 


“हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (२८५१ ०११९), २६, 


जाहिरात व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, 


नागपूर यांना सन २०१९-२० करीता रु. ७५.०० लाख (रु. पंचाहत्तर लाख फक्त) इतका निधी मंजूर 


करण्यात येत आहे. सदरचा खर्च विहीत पद्धतीने करावा”. 


याऐवजी उपरोक्त परिच्छेद क्र. १ पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (२८५१ ०११९), २६, 


जाहिरात व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, 


नागपूर यांना सन २०१९-२० करीता रु. ७५.०० लाख (रु. पंचाहत्तर लाख फक्त) इतका निधी 


वितरीत करण्यास शासनाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च विहीत 
पद्धतीने करावा”. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥॥9१9॥॥.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१२२६१५२४०१५६०२ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gauri Rahul 
Mhaske 


(गौरी म्हस्के ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः हातमाग-२०१९/२८२/प्र.क्र.६६/टेक्स-३ 


२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई / महाराष्ट्र - २, नागपूर 

३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५) कोषागार अधिकारी, नागपूर 

६) आयुक्त वस््रोद्योग, TATE आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर 

७ सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 

८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर 

९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन १६-स / १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२)निवड नस्ती, टेक्स-३ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


